मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन करीता 
सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) व अंमलबजावणी 
यंत्रणा (A) यांची राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.5.॥९०.१(१२/ PFMS/ 

FCD/2020, दिनांक २३ मार्च,२०२१ 

2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दिनांक १ जुले,२०२१ 

3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६, 
दिनांक ७ जुले, २०२१ 

४) आयुकत मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचे क्र.मत्स्य/नि/१११२०६/१४६/२१-२२, 
भाग-१, दिनांक २६/७/२०२१ व दि.३०/७/२०२१ रोजीची पत्रे. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च,२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिळेळे आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन बाबत 
सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार पदुम विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ 
क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता नियुक्‍त सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) व 
अंमलबजावणी यंत्रणा ॥/) यांची राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या खालील ४ केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता निधी 
वितरणासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (PFMS) कार्यान्वीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


A) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना 

8) Sagarmala- सागरमाला केंद्र पुरस्कृत योजना 

C) Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund(FIDF)- 
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना 

D) Rashtriya Krushi Vikas Yojana (RKVY)- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


२. मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या उपरोक्त ४ केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा 
योजनेच्या निधी वितरणाकरीता खाली नमूद केल्याप्रमाणे Single Nodal Account व ४४ Implementing 
Agency (IA) यांची Zero Balance Subsidiary Account पंजाब नॅशनल बँक (PNB) या राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सागरमाला केंद्र पुरस्कृत योजना, मत्स्यव्यवसाय 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या ३ केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
निधी वितरणाकरीता 3 Single Nodal Account व Implementing Agency (IA) यांची एकूण ४६ Zero 
Balance Subsidiary Account बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


A) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजना 
१. Single Nodal Agency (SNA):- आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2. Implementing Agency (IA) योजना अंमलबजावणी यंत्रणा :- 
l. सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (३६) 
॥. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (७) 
Ill. सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई (१) 
एकूण अंमलबजावणी यंत्रणा (1A) संख्या- ४४ 


8) Sagarmala- सागरमाला केंद्र पुरस्कृत योजना 
१. Single Nodal Agency (SNA):- आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2. Implementing Agency (IA) अंमलबजावणी यंत्रणा :- 
|. सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई (9) 
एकूण अंमलबजावणी यंत्रणा (IA) संख्या- १ 


C) Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)- मत्स्यव्यवसाय 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना 
१. Single Nodal Agency (SNA):- आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. Implementing Agency (IA) अंमलबजावणी यंत्रणा :- 
|. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सागरी जिल्हे (७ 
॥. सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (AA) SIP मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई (१) 
एकूण अंमलबजावणी यंत्रणा (IA) संख्या- ८ 


D) Rashtriya Krushi Vikas Yojana (RKVY) (100%CS)- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (100% केंद्र 
पुरस्कृत) 
१. Single Nodal Agency (SNA):- आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2. Implementing Agency (IA) अंमलबजावणी यंत्रणा :- 
|. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (३६) 
॥. सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई (१) 
एकूण अंमलबजावणी यंत्रणा (IA) संख्या- ३७ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


३. be पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाळी (PFMS) 
कार्यान्वीत करणे व त्याचा वापर करणेसाठी खालील प्रमाणे प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत :- 


« नोडल अधिकारी:-?॥५७ कार्यान्वयनाकरीता राज्यस्तरावर सहसचिव / उपसचिव (अर्थसंकल्प) हे 
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे नोडल अधिकारी असतील व केंद्रपुरस्कृत 
योजनांकरिता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) च्या समन्वयाचे काम पाहतील. 


« नि 19४७ Agency: PFMS कार्यान्वयनाकरीता आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे स्तरावर 
उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (अर्थ व नियोजन) हे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
First Level Agency असतील. मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या कार्यप्रणाळीनुसार Second Level Agency निर्माण करण्याची 
जबाबदारी First Level Agency यांची राहील. केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यासाठी First Level 
Agency त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या Second Level Agency चे संनियंत्रण करतील. 


० Second Level ॥५७)०५/: मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्रादेशिक 
उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, कार्यकारी अभियंता आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई व 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय दर्जाचे संबंधीत अधिकारी असतील.. 


« चेकर व मेकर : मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
संबंधित अधिकारी चेकर व मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 
१, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) प्रधान मंत्री 
मत्स्यसंपदा योजना :- 
(i) जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी / सहाय्यक 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. तर सहाय्यक 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे चेकर म्हणून काम पाहतील. 
(i) प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी / मत्स्यव्यवसाय विकास 
अधिकारी / सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार 
पाडतील. तर प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे चेकर म्हणून काम पाहतील. 
(ii) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय स्तरावर सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (भूजल/ सागरी/ 
निपास/ मत्स्यबीज) हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील तर उपायुक्त मत्स्यवयवसाय 
(अर्थ व नियोजन) मुंबई हे चेकर म्हणून काम पाहतील. 
२. Sagarmala- सागरमाला केंद्र पुरस्कृत योजना :- 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय स्तरावर कार्यकारी अभियंता हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील 
तर सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त) हे चेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


३. Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund 
(FIDF):- मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय स्तरावर कार्यकारी अभियंता हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार 
पाडतील तर सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त) हे चेकर म्हणून जबाबदारी पार 
पाडतील. 
४. Rashtriya Krushi Vikas Yojana (RKVY) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
(१००% केंद्र पुरस्कृत):- 
() सागरी/भुजल क्षेत्रातील मुलभूत सुविधांच्या कामासाठी आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय स्तरावर 
कार्यकारी अभियंता हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील तर सहाय्यक संचालक 
मत्स्यव्यवसाय (वित्त) हे चेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 
(i) जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी / सहाय्यक 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. तर सहाय्यक 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे चेकर म्हणून काम पाहतील. 
(i) प्रादेशिक स्तरावरील कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी / मत्स्यव्यवसाय विकास 
अधिकारी / सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे मेकर म्हणून जबाबदारी पार 
पाडतील. तर प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे चेकर म्हणून काम पाहतील. 
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या उपरोक्त ४ केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी मेकर व चेकर यांचे 
स्वतंत्र लॉगीन (LOGIN) वापरण्यात येतील. 
४. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 
येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५५/२१/को.प्र.५, दिनांक ६/८/२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१२१८२१४१७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SWAPNALI 


ARUN CHAVAN = 


(स्वप्नाली चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


२. प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त (सर्व) मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक मत्स्यव्यवसाय (वित्त), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई 

४. संचालक (लेखा व कोषागारे) , मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 ( लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१५/ कोषा प्रश्‍ा-५) मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव /उप सचिव ( पशुसंवर्धन /दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यव्यवसाय), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०. निवड नस्ती कार्यासन पदुम-१६. 


von G&G -€ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


